डिझेल खरेदी खर्चाचे कालबाहय 
देयकांस मंजूरी मिळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुवियो-१३२१/प्र.क्र.९८/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जुले, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-७/अमरावती-कालबाहय डिझेल देयक 
मंजूरी/२०२१/१४१७, दिनांक-१७/०३/२०२१. 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य 
लेखाशीर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य)" याखालील उप लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार रक्‍कम संगणक प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट मंजूर ।बी.डी.एस.वर वितरित 
क्र अर्थसंकल्पीय | वितरीत | करावयाची 
तरतूद तरतूद तरतूद 
बि २ ३ Pk 4 द 
१ । शासकोय दूध योजना, | १३- कार्यालयीन | ७९२.०० ११८.८० ३९६.०० 
अकोला (२४०४१३२८) खर्च 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९१/२०२१/व्यय-२, दि.२१/०६/२०२१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०६१२३३५१२९०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


UJWAL की 
BHALCHANDRA SALV/ वपक कन 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,अमरावती. 
४) दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, अकोला. 
) जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी,अकोला. 
) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) निवड नस्ती. 


